शबरी आदिवासी घरकूल योजना (ग्रामीण) साठी 
प्रतिक्षा यादी तयार करणे व या योजनेसाठीचे 
अर्ज प्रकल्प कार्यालय,एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प व गट विकास अधिकारी,पंचायत 


समिती कार्यालय येथे स्विकारण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आविवि-०८२३/प्र.क्र.१४७/का-०८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : - 02 फेब्रुवारी,२०२४ 


वाचा:- 9) आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र.आविवि-०८२३/प्र.क्र.१४७/का-०८, 


दि.०८/९/२०२२ 


२) आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र.आविवि-०८२२/प्र.क्र.१४७/का-०८, 


दि.०५/०१/२०२४ 


शासन परिपत्रक:- 
वाचा मधील शासन परिपत्रकान्वये शाबरी आदिवासी घरकूल योजनेसाठी (ग्रामीण) अर्जाचा 


नमुना व त्यासोबत जोडावयाची कागदपत्रे याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. सदर योजनेसाठी 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांकडे अर्ज दाखल करण्यात येतात. एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात १ पेक्षा अधिक तालुक्यांचा समावेश होतो. 
त्यामुळे प्रकल्प कार्यालयाचे मुख्यालय असलेले ठिकाण वगळता अन्य तालुक्यातील नागरिकांना 
शबरी आदिवासी घरकूल योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयाच्या ठिकाणी 
यावे लागते. गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती हे शाबरी आदिवासी घरकूल योजनेच्या 
अंमलबजावणीमध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडतात. त्यामुळे हाबरी आदिवासी घरकूल 
योजनासाठीचे अर्ज हे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय याबरोबरच गट विकास 
अधिकारी,पंचायत समिती कार्यालय येथेही स्विकारण्यात यावे. पंचायत समिती कार्यालयाने सदरचे 
अर्ज एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयास सादर करावेत. 
२. शाबरी आदिवासी घरकूल योजनेसाठी जिल्ह्यांकडून प्राप्त होणारी मागणी व आदिवासी 
विकास विभागाकडे उपलब्ध तरतूद यांचा विचार करून राज्यासाठी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात येते. 
या उद्दिष्टाव्यतिरिकक्‍्तही प्रकल्प कार्यालय,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडे घरकूल 
मागणीसाठी अर्ज दाखल होत असतात. तथापि निश्चित केलेल्या उदिष्टाव्यतिरिक्‍्त अधिकचे अर्ज 
प्राप्त झाल्यास असे अर्ज प्रकल्प कार्यालयांकडून स्विकारले जात नसल्याची बाब निर्दशनास 
आलेली आहे. 

वास्तविक पाहता घरकूलांसाठी प्रकल्प कार्यालंयांकडे अर्ज दाखल करण्याची प्रकिया ही 
निरंतर सुरु असणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे त्या-त्या वर्षात दिलेल्या उद्दिष्टांसाठी लाभार्थी निवड 
अंतिम झाल्यावर या उद्दिष्टांव्यतिरिक्‍त घरकूलांसाठी अधिकच्या प्राप्त होणा-या मागणीसाठी 


झासन परिपत्रक क्रमांकः आविवि-०८२३/प्र.क्र.१४७/का-०८ 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय स्तरावर प्रतिक्षा यादी ठेवण्यात यावी. सदर प्रतिक्षा 
यादी तयार करतांना पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 
१) प्रतिक्षा यादी तयार करतांना पात्र लाभार्थ्याच्या विहित कागदपत्रांसह प्राप्त अर्जाचा 
कालावधी (अर्ज प्रकल्प कार्यालयास/पंचायत समिती कार्यालयास प्राप्त होण्याची दिनांक 
व वेळ) विचारात घेऊन प्रथम येणा-यास प्रथम सेवा ( First come first serve) या तत्वावर 
प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात यावी. 
२) सदर प्रतिक्षा यादी ही प्रकल्प कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी . 
३) सदर यादी दरमहा अद्यावत करण्यात यावी. 


३. सदर शासन परिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥॥/(959॥[॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०२११२८१५९२२४ असा 
आहे. सदरचे शासन परिपत्रक हे डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

S AT | S H 2.5.4.20=e13b027a7b5509701 50cf7dc69d276db3b1a6ebe3f7 
1610fb5e8ff55b1676c8a, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


V | T H A | R A O KO V E serialNumber=CE18732734BA0742D77 12775E8FOAD400558E 
8748375399762FD447C3E9AC1EB, cn=SATISH VITHALRAO 
KOVE 
Date: 2024.02.02 11:28:22 +05'30' 


(सतीश वि.कोवे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

१०. मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

११. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

१२. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१३. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

१४. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१६. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१७. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 


“a 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः आविवि-०८२३/प्र.क्र.१४७/का-०८ 


१८.व्यवस्थापकीय संचालक, शाबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१९.अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
२०. संचालक,राज्य व्यवस्थापन कक्ष,ग्रामीण गृह निर्माण,बेळापूर,नवी मुंबई 
२१.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 

२२.सर्व प्रकल्प संचालक,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 

२३.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
२४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

२५.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

२६.सर्व कार्यकारी अभियंता,(स्थापत्य),जिल्हा परिषद 

२७. सर्व गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती 

२८.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९.निवडनस्ती कार्यासन ०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


